संदर्भ - १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 


शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२०/प्र.क्र.११/२०/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक :- १६ ऑक्टोबर, २०२०. 


दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/ 
परिविक्षा/२०१९/६२६, दि. ०१/०१/२०२० . 


शासन आदेश:- 
शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन, वाशिम येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा 


प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये WI झाला आहे. 
2 


शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधितांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत 
आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


4) अध्यापकाचे नांव, | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा 
क्र पदनामवकार्यरत निर्णय क्रमांक व केल्याचा घेतलेल्या रजा कालावधी 
संस्थेचे नांव दिनांक दिनांक समाप्तीचा 
दिनांक 
ea २ 3 8 दु & 
| श्री.ओंकार पुंडलिक शा.नि.क्र. ससेनि- | १०/०८/२०१६ | रोखीकरण न होणारी । २९/०८/२०१८ 
घोरसडे, अधिव्याख्याता | ३२१५/प्र.क्र.२८०/ (म.पू) अर्जितरजा (44) 
माहिती तंत्रज्ञान, १५/तांशि-७, दि.११/०९/२०१७ ते 
शासकीय तंत्रनिकेतन, | दि.२५/०७/२०१६ १८/०९/२०१७ एकूण 
वाशिम ०८ दिवस व इतर ०३ 
दिवस एकूण ११ दिवस 
अर्जितरजा 
दि.१७/०४/२०१८ ते 
२५/०४/२०१८ एकूण 
०९ दिवस 


(एकूण २० दिवस) 


शासन आदेडा क्रमांकः पकास-३४२०/प्र.क्र.११/२०/तांशि-७ 


a) अध्यापकाचे नांव, | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा 
क्र पदनामवकार्यरत निर्णय क्रमांक व केल्याचा घेतलेल्या रजा कालावधी 
संस्थेचे नांव दिनांक दिनांक समाप्तीचा 

दिनांक 

२ | sare जगन्नाथ शा.नि.क्र. ससेनि- | २४/११/२०१६ | रोखीकरण न होणारी | ०२/१२/२०१८ 
भोपळे, अधिव्याख्याता । ३२१५/प्र.क्र.२८०/ (म.पू) अर्जितरजा (म.नं.) 
माहिती तंत्रज्ञान, १५/तांशि-७, दि.२९/०५/२०१७ ते 
शासकीय तंत्रनिकेतन, | दि.२५/०७/२०१६ ०२/०६/२०१७ एकूण 
वाशिम ०५ दिवस व इतर ०४ 

दिवस 
(एकूण ०९ दिवस) 

३ | श्री.संजय सदाशिव शा.नि.क्र. ससेनि- | ०३/०८/२०१६ | रोखीकरण न होणारी | ०८/०८/२०१८ 
घरडे, अधिव्याख्याता ३२१५/प्र.क्र.२८०/ (4.4) अर्जितरजा (म.नं.) 
माहिती तंत्रज्ञान, १५/तांशि-७, दि.१६/०७/२०१७ ते 
शासकीय तंत्रनिकेतन, | दि.२५/०७/२०१६ २१/०७/२०१७ 
वाशिम (एकूण ०६ दिवस) 

४ | श्री.बळीराम केडावराव । am. ससेनि- | ०८/०८/२०१६ | रोखीकरण न होणारी । ११/०८/२०१८ 
बोकारे, अधिव्याख्याता । ३२१५/प्र.क्र.२८०/ (म.पू) अर्जितरजा (A) 
माहिती तंत्रज्ञान, १५/तांशि-७, दि.२८/०८/२०१७ ते 
शासकीय तंत्रनिकेतन, | दि.२५/०७/२०१६ ३१/०८/२०१७ 
वाशिम (एकूण ०४ दिवस) 

५  श्री.मोहम्मद नयीम शा.नि.क्र. ससेनि- | १८/०८/२०१६ | रोखीकरण न होणारी । ३०/०८/२०१८ 
अब्दुल कादीर ३२१५/प्र.क्र.२७०/ (4.4) अर्जितरजा (म.नं.) 
तहसिलदार, १५/तांशि-७, दि.१८/१२/२०१७ ते 
अधिव्याख्याता विद्युत, । दि.२५/०७/२०१६ ३०/१२/२०१७ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, (एकूण १३ दिवस) 
वाशिम 

६ | श्री.राहुल वामनराव शा.नि.क्र. ससेनि- | ११/०८/२०१६ | रोखीकरण न होणारी । २०/०८/२०१८ 
पाटील, अधिव्याख्याता । ३२१५/प्र.क्र.२७०/ (म.नं.) अर्णजितरजा (म.नं.) 
विद्युत अभियांत्रिकी, १५/तांशि-७, दि.१९/०६/२०१८ ते 
शासकीय तंत्रनिकेतन, | दि.२५/०७/२०१६ २७/०६/२०१८ 
वाशिम (एकूण ०९ दिवस) 

३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 


कार्यवाही तातडीने करावी. 
सदर झासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.3०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


2. 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः पकास-३४२०/प्र.क्र.११/२०/तांशि-७ 


षु . 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०१९१५०००२४१०८ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sudhir Jaya 
Shetty 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- सर्व संबंधित अधिव्याख्याते, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती, 

३. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
ष्‌. 
६ 


प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम, 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम, 
निवडनस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


